राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 
३५०_गटांकरिता सन __२०२१-२२ मध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२१/ प्र.क्र. ९०/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी २०२२. 


संदर्भ: १) केंद्र शासनाच्या पत्र क्र. ९-१५/२०१८-0॥9.४॥५, दि. ३० मे, २०१८ अन्वये प्राप्त 
परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना. 

२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/पीकेव्हीवाय/निमा/सर्वसाधारण/३५३२/२०२२, 
दिनांक ३१.०१.२०२२ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-७॥9.॥॥9(५९००६६/एफटीएस), दि. २०.०७.२०२१ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-७॥.॥॥9(५९००६६/एफटीएस), दि.१३.१०.२०२० 
शासन निर्णय क्र. योजना ३३२१/प्र.क्र.९०/१-अ, दि. २१.१२.२०२१ 
शासन निर्णय क्र. योजना ३३१९/प्र.क्र.१३९/१-अ, दि.०३.१२.२०१९ 
शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/प्र.क्र.७४/१-अ, दि. ०२.१२.२०२० 


3 
tof 
4 
द 
9 
८ 


~ 


Ya re > Or ll 


प्रस्तावना -: 

राज्य शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना 
सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात राबविण्यात येत 
आहे.सदर योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ९३२ व दुसऱ्या टप्प्यात ३२६ व तिसऱ्या टप्प्यात ३५० गटांची 
स्थापना झालेली आहे 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ०५ वरील पत्रानुसार सन २०१९-२० मधील सदर केंद्र हिळ्याचा सर्व 
प्रवर्गाचा एकूण रू. १७२८.१९ लाख इतका निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुर्नजिवित करून दिलेला असून 
त्यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या रू. १४८९.६९९७८ लाख इतक्या निधीचा समावेश होता. तसेच सदर 
केंद्र SAAT रु. १७२८.१९ लाख एवढया निधीचा विनियोग ९३२ गट, नवीन ३५० गट व ३२६ 
गटांसाठी खर्च करण्यास केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ०५ वरील पत्रानुसार मान्यता दिलेली होती. 

कृषि आयुक्तालयाने केंद्र शासनास केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. ०४ वरील दिनांक 
२०.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रानुसार सन २०२१-२२ मध्ये ३५० गटांकरिता रू.२८८.८४ लाख इतका निधी 
खर्च करण्यास व सदर निधी पुर्नजिवित करून देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिळेळी आहे. तसेच, 
सन २०१९-२० मधील ३२६ गटांच्या केंद्र हिऊ्याचा रु.४८.८९५ लाख निधी पुर्नजिवित करून देण्यास 
केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सदर रु.४८.८९५ लाख निधीमध्ये सन २०१९-२० मध्ये संदर्भ 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२१/ प्र.क्र. ९०/१-ओ 


क्र.०७ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय खर्चाकरिता राखीव ठेवण्यात आलेल्या केंद्र हिऱ्याच्या 
रु.३.०० लाख निधीचा समावेश आहे. सदर योजना सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 


संदर्भ क्र. ०८ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


परंपरागत कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या निधीच्या अनुषंगाने कृषि 


आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ०२ वरील पत्रान्वये निधी वितरणाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे . सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना 


सन २०२१-२२ मध्ये ३५० गटांकरिता राबविण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता केंद्र हिश्‍श्‍्यासाठी रू. 


२४८.९८ ळाख व राज्य हिळ्ऱ्यासाठी रू. १६५.९९ लाख व प्रशासकीय खर्चाकरिता केंद्र हिळऊड्याचा 


रु.३.०० लाख व राज्य हिछ्याचा रु.२.०० लाख असा केंद्र saa रू. २५१.९८ लाख व राज्य 


हिछ्याचा रु.१६७.९९ लाख असा एकूण रू. ४१९.९७ लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२१-२२ मध्ये ३५० 


गटांकरिता राबविण्याकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता केंद्र हिश्‍ड्यासाठी रू. २४८.९८ लाख व राज्य 
हिऱड्यासाठी रू. १६५.९९ लाख व प्रशासकीय खर्चाकरिता केंद्र हिऱड्याचा रु.३.०० लाख व राज्य 


हिळछ्याचा रु.२.०० लाख असा केंद्र (IATA रू. २५१.९८ लाख व राज्य SAAT रु.१६७.९९ लाख 


असा एकूण रू. ४१९.९७ लाख निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -डी-३ मागणी क्रमांक -डी-३ 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
(००)(३५)कृषी उन्नती योजना - परंपरागत कृषि | (००) (३६) कृषी उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजन), 
केंद्र हिस्सा- ६०%, राज्य हिस्सा -४० %, 
२४०१ ए ०५६ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. २४०१ ए ०६५ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


३. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना ही योजना राबविताना 
खालील अटी व Bara पालन करण्यात यावे. 


१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 


वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२१/ प्र.क्र. ९०/१-ओ 


२. खर्चाचे oe सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 


योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 


प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३. Ural संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 


अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 


मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या संवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे त्याच संवर्गाकरिता निधी खर्च 
केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 


नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / ?.//.0 / मॅन्युअळचे अधिन 
राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक / 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 


यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांनी या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


५. सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 


क्र.०३ व ०४ Helles अटी व शार्ती आणि विहित कार्यपद्धतीचे पाळन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


६. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधीळ भाग- पहिला, उपविभाग 


तीन मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारांमध्ये काढण्यात येत आहेत. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 


अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना 3329/ प्र.क्र. ९०/१-ओ 


परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ व शासन निर्णय क्र.अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०८१७५८१२७३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igned by Umesh Ni Chandiwad. 


Umesh Narayan ४८५५५०५५५२ 


5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdfec 


Chandiwade —— tsa 
(Baar चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 
८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१०.प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला. 
११.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) . 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१३. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


